महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.५०/१४ब 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


तारीख: २८ जून, २०२३ 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), (2) व (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. । श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
pa | २ ३ Pl 
१) श्री | प्रशांत श्रीधर होलार सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२) | श्रीमती | माधुरी रामदास सोनावणे । सामान्य प्रशासन विभाग ग्राम विकास विभाग 
३) । श्रीमती | संगिता विजय गुल्हाने सामान्य प्रशासन विभाग नगर विकास विभाग 
४) श्रीमती | नम्रता नाथा चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
५) | श्रीमती | वृषाली विनोद भिंगार्डे सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
६) श्रीमती | सुवर्णा गणेश गावडे सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
७ । श्रीमती दिपाली सतीश तिडके सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८) | श्रीमती | आकांक्षा विजय कदम सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
९) श्री । सर्जेराव शिवाजीराव सामान्य प्रशासन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
पाटील 
१०) | श्री । देवेंद्र हनुमानसिंह चंदेल | गृह विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
११) श्री प्रशांत रामराव होळकर । गृह विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१२) श्री साहेबराव नारायण घिगे | गृह विभाग महसूल व वन विभाग 
१३) | श्री | जितेंद्र केशवराव पाकळे | गृह विभाग कौडल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग 
98) श्री | संदीप भिवराज पवार गृह विभाग नियोजन विभाग 
१५) | श्री | राजकुमार शांकर अलकुंटे | महसूल व वन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१६) श्री | विनोद रघुनाथ वसे महसूल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
qo) | श्री | प्रताप संपतराव माडकर | महसूल व वन विभाग गृह विभाग 
१८) श्री | श्रीकांत चक्रधर यादव महसूल व वन विभाग विधि व न्याय विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.५०/१४-ब, दिनांक २८ जून, 2023 


अ. । श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
1१ | २ ३ PB ५ 
१९) श्री | नितीन गणेशराव महसूल व वन विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
सोनखासकर संरक्षण विभाग 
२०) श्री | हशिकांत नंदकुमार भिसे | महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
29) श्री | रमेश हिरामण पवार महसूल व वन विभाग वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
२२) । श्रीमती | अनिता प्रमोद तुम्मुलवार । कृषि व पदुम विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
२३) | श्री | अर्जुन ज्ञानदेव लांडगे कृषि व पदुम विभाग नगर विकास विभाग 
२४ | श्री | प्रदीप सुरेश पडोळे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग | गृह विभाग 
२५) | श्रीमती | नेहा नंदकुमार हुमरसकर | शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग | नियोजन विभाग 
२६) श्री | संतोष बसवेश्वर ममदापुरे । शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग | विधि व न्याय विभाग 
२७) श्री । प्रमोद बाळकृष्ण पंडित नगर विकास विभाग गृहनिर्माण विभाग 
२८) श्री | महेश गुर्लिंग हंशोट्टी नगर विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२९) | श्री | नितीन बाळकृष्ण होळके । नगर विकास विभाग कृषि व पदुम विभाग 
३०) | श्रीमती । शोभा सिद्राम गायकवाड । वित्त विभाग महसूल व वन विभाग 
३१) | श्रीमती | अनुश्री आशिष मोरे वित्त विभाग उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
३२) | श्रीमती | वनिता संजय परब वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३३) | श्रीमती | अपूर्वा होखर रोडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
३४) | श्रीमती | स्मिता सतीश पोवार सार्वजनिक बांधकाम विभाग | महसूल व वन विभाग 
३५) | श्रीमती | स्वाती सचिन पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
३६) | श्रीमती | निशा मनोहर महाजन सार्वजनिक बांधकाम विभाग । झालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
319) श्री | सोमानंद मारुती ढमढेरे । सार्वजनिक बांधकाम विभाग । महसूल व वन विभाग 
३८) | श्रीमती | मनिषा संजय सावंत जलसंपदा विभाग नियोजन विभाग 
३९) | श्रीमती | प्रिती eter नारखेडे जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
go) श्रीमती | शितल मिलींद माने जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
४१) | श्रीमती शोभना सतीडा कदम जलसंपदा विभाग नियोजन विभाग 
४२) श्री । रमेश रामलाल रेडावाळ । विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.५०/१४-ब, दिनांक २८ जून, 2023 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
La 2 3 1 ae 4 
४३) | श्रीमती | दिपाली aber sere विधि व न्याय विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
४४) | श्रीमती | भाग्यश्री राजेंद्र भाईडकर | विधि व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४५) श्रीमती | Ay spar मोरे उद्योग उर्जा व कामगार सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
ve) | श्रीमती | संगिता गोविंद लांडे उद्योग उर्जा व कामगार ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
४७) | श्रीमती | अक्षता कामोडा देसाई उद्योग उर्जा व कामगार सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
४८) श्री | किशोर मोतीराम उद्योग उर्जा व कामगार पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
सोईतकर विभाग विभाग 
४९) श्री उमाकांत बाजीराव ग्रामविकास विभाग जलसंपदा विभाग 
भुजबळ 
५०) श्री | घनश्याम जिभाऊ जाधव =| ग्रामविकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
५१) | श्रीमती | सुविधा रविंद्र घाटगे ग्रामविकास विभाग शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
५२) | श्रीमती | दिपाली saat जपे ग्रामविकास विभाग उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
५३) | श्री | राजेंद्रकुमार सुरेश अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक । वित्त विभाग 
सोनवणे संरक्षण विभाग 
4¥) श्री | संजय दामोदर कदम अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक । उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
संरक्षण विभाग 
५५) | श्रीमती | सविता रामनाथ शानभाग | अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक | सामान्य प्रशासन विभाग 
संरक्षण विभाग 
५६) | श्रीमती | नंदा अनिल परब नियोजन विभाग ग्रामविकास विभाग 
५७) | श्रीमती | निलिमा प्रमोद चौधरी नियोजन विभाग महिला व बाल विकास विभाग 
५८) | श्री | धनंजय रमेशराव नियोजन विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
पुराडउपाध्ये संरक्षण विभाग 
५९) | श्रीमती | वनिता नारायण जाधव नियोजन विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६०) श्री | संदीप आनंदराव जाधव । सामाजिक न्याय व विशेष जलसंपदा विभाग 
सहाय्य विभाग 
६१) | श्री | मुंजा उमराव भरोसे गृहनिर्माण विभाग गृह विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.५०/१४-ब, दिनांक २८ जून, 2023 


अ. । श्री/ | कक्ष अधिकारी यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
1१ | २ ३ 1 ae ५ 
६२) श्री | दिपक लक्ष्मण पिंपळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
६३) | श्रीमती | राजकुंवर संदीप डफळे  । पाणी पुरवठा व स्वच्छता गृहनिर्माण विभाग 
विभाग 
६४) | श्री | उमेश धर्मा राठोड सार्वजनिक आरोग्य विभाग । महसूल व वन विभाग 
६५) | श्री | शरद श्रीपतराव माकणे = | वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
विभाग 
६६) श्री । प्रकाश विजय वाजे आदिवासी विकास विभाग गृह विभाग 
६७ | श्री | विजय सुधाकर पाटील | पर्यावरण व वातावरणीय बदल | ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
६८) | श्री | अनिल रघुनाथ काटकर | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग नगर विकास विभाग 
६९) | श्री | प्रविणकुमार गुलाबराव | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पवार 


७०) | श्रीमती | कांचन संजय जगताप महिला व बाल विकास विभाग | विधि व न्याय विभाग 


७१) | श्रीमती | संगिता अजित शिंदे कौडल्य विकास व सामान्य प्रशासन विभाग 
उद्योजकता विभाग 
७२) श्री | उदयरामचंद्र कदम अल्पसंख्याक विकास विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक ३०.०६.२०२३ A) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद विभागातून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेहा असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश निर्गमित करण्याची 
आव्यकता नाही. 

४. सदर अधिकारी दिनांक ३०.०६.२०२३ (म.नं) रोजी बदलीच्या विभागात रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुध्द शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ मधील 
तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

५. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


६. आहरण व सवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांचे १ जुले, २०२३ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये 
अन्यथा त्यांना SEAN: जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.५०/१४-ब, दिनांक २८ जून, 2023 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 
प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ 
अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 
बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

८. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 


९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥]8॥8/959.9०५/.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१९२४४४१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


VINAYAK प ले क 
BABURAO MANE का 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल़भदास रोड, 


मुंबई-४००००१. 
५ आहरण व सवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत), 
६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७) निवड नस्ती- साप्रवि १४-ब. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


